समवर्ती लेखापरीक्षण करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: -२२ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची पत्रे. 
अ.क्र. आस्थापना/कक्ष-४/मुळा प्रवरा इले./२१४/मुदतवाढ/२०१९, दि.१८.०२.२०१९. 
अ.क्र. आस्थापना/कक्ष-१/जंकाससं/२४१/मुदतवाढ/२०१९, दि.२६.०२.२०१९. 
अ.क्र. आस्थापना/कक्ष-१/बलुतेदार/२३८/मुदतवाढ/२०१९, दि.२६.०२.२०१९. 
अ.क्र. आस्थापना/कक्ष-१/चंद्रपूर जं.का.सं./२५४/मुदतवाढ/२०१९, दि.२८.०२.२०१९. 
२. शासन निर्णय क्रमांकः राजस १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि. ०५ मे, २०११. 
३. शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१८/प्र.क्र.८८/९-स, दि.२५.०९.२०१८. 
४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

सतत व समवर्ती योजनेंतर्गत मंजूर असलेली अस्थायी पदे सन २०१९-२० करीता पुढे चालू ठेवण्याबाबत 
(Continuation Of Temporary Posts) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
कार्यालयाने वरील संदर्भ १ येथील ४ पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. सदर प्रस्तावातील तक्त्यात 
दर्शविण्यात आल्यानुसार योजनानिहाय एकूण ३३ अस्थायी पदे दि.०१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ या 
कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यासाठी वाचा क्रमांक ३ दिनांक २५.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये पुढे चाळू ठेवली 
होती. संदर्भ-२ येथील शासन निर्णयान्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील 
स्थायी /अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार एकूण ९,३१९ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. केंद्र शासनाच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये 
आवड्यकत्या सुधारणा करुन सुधारीत अधिनियम दि.१३.०८.२०१३ रोजी जारी करण्यात आला आहे. सदर 
सुधारीत अधिनियमातील तरतुदीनुसार लेखापरिक्षण विभागाची पुर्नरचना करणे आवश्‍यक आहे. सदर बाबींस 
काही कालावधी लागण्याची शकयता आहे. ही बाब विचारात घेता विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण ३३ 
पदांना दि.०१.०३.२०१९ पासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय:- 
शासन याबाबतीत आता पुढील प्रमाणे आदेश देत आहे :- 


सहकारी संस्थांचे सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण करण्यासाठी खालील तक्त्यांत दर्शविण्यात आलेल्या 
४ योजनांवरील एकूण ३३ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.३ अन्वये दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत पूढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्यात आलेली होती. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२१.०२.२०१९ मध्ये नमुद केल्यानुसार आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स 


दि.०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. 
त्यामुळे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक १ मधील पत्रान्वये 
शिफारस केलेल्या ३३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. मुदतवाढ दिलेल्या ३३ पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. क्र. योजनेचे नांव अस्थाई पदांची | 
संख्या 

1 १__| २ ३ 

शि गट पातळीवरील ग्रामीण कारागिरांची बहुउद्देशिय सहकारी संस्था (बलुतेदार) 3 q 
लेखापरीक्षण. 

२ मुळा प्रवरा इलेक्ट्रिक को. आप. सोसायटी लि. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर या ०३ 
संस्थेचे सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण. 

३ जंगळ कामगार सहकारी संस्थांचे सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण. १६ 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जंगळ कामगार सहकारी संस्थांचे सतत व समवर्ती ०३ 
लेखापरीक्षण. 

एकूण:- 33 


वरील निरनिराळया चार योजनांवरील एकूण 33 अस्थायी पदांचा तपशिल परिशिष्ट अ, ब, क, ड 
मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. वर नमूद केलेल्या विवरणपत्रातील अ. क्र. २, ३, ४ येथील पदांवर होणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० करीता मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक :- व्ही-२ 

मुख्य लेखाशिर्ष :- २४२५, सहकार 

उपलेखाशिर्ष :- १०१,सहकारी संस्थांची लेखापरीक्षा | 
गौणशिर्ष :- (०१) (०१) लेखापरीक्षेसाठी कर्मचारी वर्ग - (28240229) 


तसेच उपरोक्‍त विवरणपत्रातील अ.क्र. १ वरील बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९- 

२० करीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक :- व्ही-२ 

मुख्य लेखाशिर्ष :- २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 

उपलेखाशिर्ष :-११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघु उद्योग आणि सहकारी संस्था, 

गौणशिर्ष :- (०१) (०२) गट पातळीवरील ग्रामीण कारागीर (बलुतेदार) - (२८५१ ००२१) 
६. सहकार आयुक्तव निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वेतन व भत्त्याच्या रक्कमेत चालू 
वर्षाच्या खर्चात (२०१९-२०) १.५% बचत होईल असे पहावे. सदर पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी 
रिक्‍त असल्यास sel पदे वगळण्यात यावीत. तसेच लेखापरीक्षण शुल्काची वसूली पूर्णत: होईल, Hail दक्षता 
घ्यावी आणि लेखापरीक्षण शुल्क वसुलीच्या मर्यादेतच आस्थापना खर्च करावा. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स 


७. सदरचे आदेशा शासन निर्णय क्र.वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि. २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२२११५३१९१६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shilpa Dilip Gaikwad 
Date: 2019.03.22 12:01:52 +05'30' 


(शिल्पा गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत :- परिशिष्ट अ, ब, क, ड. 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री(सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा. विधीमंडळ सदस्य (सवी, 

६. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

७. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 

८. महाळलेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६. संचालक, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१७. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१८. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, WHATS, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. 
पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स 


१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, फोर्ट,मुंबई-०१. 

२०. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन / लेखापरीक्षण). 

२१. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

२२. सर्व जिल्हा feats लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 

२३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२४. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२ / वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२५. कक्ष अधिकारी (सर्व कार्यासने) सहकार, पणन व Terry विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२६. निवड नस्ती / (९-स) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक :-मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स, 
दिनांक :-२२ मार्च, २०१९ चे सहपत्र 


योजनेचे नांव :- गट पातळीवर ग्रामीण कारागिरांच्या बहुउद्देशिय (बलुतेदार) सहकारी संस्थांच्या 


लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग. 


परिशिष्ट - अ. 


अ. क्र. पदनाम जिल्हयाचे नाव पद संख्या 
| a | लेखापरीक्षक पुणे Pd 
२ कोल्हापूर Pd 
3 नागपूर fe 
४ वर्धा ae 
षु औरंगाबाद Pd 
परभणी 1 १ 
७ बीड Pd 
८ नाशिक 1 a 
९ जळगांव Pd 
p90 ० अहमदनगर Pd 
Pd | q रत्नागिरी (चिपळूण) Pd 
एकूण:- Pa q 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स 


परिशिष्ट-ब. 


योजनेचे नांव :-मूळा प्रवरा सहकारी संस्था, अहमदनगर या सस्थेच्या लेखापरीक्षणाकरीता कर्मचारी वर्ग. 


अ. क्र. पदनाम पदे जिल्हा 
शिया विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ 1 १ 
२ | उपलेखापरीक्षक 1 १ अहमदनगर 
3 | कनिष्ठ लिपिक 1 १ 
एकूण :- 3 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स 


परिशिष्ट- क. 


योजनेचे नाव :-जंगळ कामगार सहकार संस्थांचे सतत व समवर्ती लेखापरीक्षणाकरीता कर्मचारी वर्ग. 


अ. पदनाम एकूण पदे जिल्हयाचे नाव 

क्र ठाणे | नाशिक | धुळे | नांदेड | नागपूर | चंद्रपूर | अमरावती | यवतमाळ 

शि. | २ 3 | 8 | ५ ६ | ७ | ८ ९. | aw | a9 | 

Par if लेखापरिक्षक श्रेणी-१ ३ a Ee | | | po | | 9 | १. | poo | po | 

२ | कनिष्ठ लिपिक é र | १. fai a) ea], १. | ,७ || 

३ | शिपाई 4 a as a Le] a =] aa शा 
एकूण पदे:- १६ ३ २ a | १_| ३ 3 २ शिक 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२२१९/प्र.क्र.२५/९-स 


परिशिष्ट- ड. 
योजनेचे नांव : चंद्रपूर जिल्हयातील जंगल कामगार सहकारी संस्थांच्या सतत व समवर्ती 
लेखापरीक्षणाकरीता कर्मचारी वर्ग. 


अ. क्र. पदनाम पदे जिल्हा 
1 ee लेखापरीक्षक श्रेणी-२ a 
२ कनिष्ठ लिपिक a १_| चंद्रपूर 
३ शिपाई ee 

एकूण :- ३ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


